RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ५ , अंक ११]] 


मंगळवार , जून २५, २०१ ९ / आषाढ ४ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३.- महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास 
( एसईबीसी) वर्गाकरिता ( राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील पृष्ठे 
लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे ) आरक्षण अधिनियम , २०१८ यात सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . १-३ 

दिनांक २५ जून २०१९ रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे . 


राजेंद्र ग. भागवत , 
सचिव ( विधि विधान ) , 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३. 
( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात "दिनांक २५ जून २०१ ९ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.). 


महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ( एसईबीसी ) वर्गाकरिता 
( राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील 
लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम , २०१८ यात सुधारणा 

करण्याकरिता अधिनियम . 


२०१८ चा 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढेदिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या 
महा . ६२. मागास ( एसईबीसी ) वर्गाकरिता ( राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील 

लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम , २०१८ यात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या 

राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची 
२०१९ चा खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २० मे २०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या 
महा. मागास ( एसईबीसी ) वर्गाकरिता ( राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्यानियंत्रणाखालील 

लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण ( सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अध्यादेश, २०१९, हा प्रख्यापित 
केला होता 

( १ ) 


•• 


अध्या . 


१३ . 


. 
भाग चार - १७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून २५ , २०१ ९ / आषाढ ४ , 

शके 


१ ९ ४१ 


१ . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 
संक्षिप्त नाव व 

( १) या अधिनियमास, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ( एसईबीसी) वर्गाकरिता 
प्रारंभ. ( राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे 

आणि पदांचे) आरक्षण ( सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अधिनियम, २०१९ असे म्हणावे. 

( २) तो , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 

२ . महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता ( राज्यातील शैक्षणिक २०१८ चा 
महाराष्ट्र संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) महा . ६२ . 
अधिनियम क्रमांक 

आरक्षण अधिनियम , २०१८ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
१६ ची सुधारणा . कलम १६ च्या पोट - कलम ( २) मधील , स्पष्टीकरणामध्ये, 

( क ) खंड ( एक ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल आणि तो नेहमीकरिता समाविष्ट 
करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल 


सन २०१८ चा 


६२ याच्या कलम 


( एक - क ) शासकीय महाविद्यालयांमधील राज्याच्या कोट्यातील जागांवरील आणि खाजगी 
महाविद्यालयांमधील सर्व जागांवरील प्रवेशांकरिता असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता-नि - प्रवेश चाचणीच्या 
किंवा इतर कोणत्याही राष्ट्रीय प्रवेश चाचणीच्या आणि इतर पात्रता निकषांच्या आधारे पाठ्यक्रमांना 
देण्यात यावयाच्या प्रवेशांच्या बाबतीत, खंड ( एक ) किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही आदेश , 
न्यायनिर्णय किंवा निदेश यांत काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्याच्या कोट्यातील, अशा पाठ्यक्रमांच्या 
प्रवेशांकरिता प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे किंवा राज्य सीईटी आयुक्ताकडे नमुना अर्ज दाखल 
करण्याचा शेवटचा दिनांक हा , निघून गेलेला असेल ;किंवा ” ; 

( ख ) खंड ( दोन ) मध्ये, “ प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त ” या मजकुराऐवजी , 
“ खंड ( एक ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रवेश चाचणीच्या किंवा खंड ( एक - क ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राष्ट्रीय 
पात्रता-नि - प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त अन्य रीतीने ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल ; आणि तो नेहमीकरिता दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 


३ . 


या 


महा. २८ . 


विधिग्राह्यीकरण. 

कोणत्याही कायद्यात , नियमात, दस्तऐवजात किंवा संलेखात एतविरूद्ध, किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या 
कोणत्याही न्यायनिर्णयात, आदेशात किंवा निदेशात काहीही अंतर्भूत असले तरी, मुख्य अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या 
दिनांकास सुरू होणाऱ्या आणि हा अधिनियम राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकास संपणाऱ्या कालावधीमध्ये , 
अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या आणि महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक २०१५ चा 
संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ याच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर 
कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींनुसार करण्यात आलेले किंवा घेण्यात आलेले कोणतेही प्रवेश किंवा प्रवेशासाठी 
नियत केलेल्या कोणत्याही जागा (त्याकरिता अनुसरण्यात आलेल्या कोणत्याही कार्यपद्धतीसह) यांसह करण्यात 
आलेली कोणतीही कार्यवाही ही, वैध असेल आणि ती नेहमीकरिता मुख्य अधिनियमानुसार आणि त्याबाबतीत लागू 
असेल अशा, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यानुसार वैधरीतीने करण्यात आली 
असल्याचेकिंवा केलीकिंवा पार पाडली असल्याचे मानण्यात येईल . 


d . 


शंका निरसनार्थ 

घोषणापत्र . 


शंका निरसनार्थ, याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की , कलम ३ च्या तरतुदी लक्षात घेता, 

( क ) राज्य शासनाने किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने केलेली सर्व कार्यवाही किंवा 
केलेल्या सर्व गोष्टी किंवा प्राधिकरणाद्वारे दिलेला कोणताही प्रवेश हा , सर्व प्रयोजनांसाठी, कायद्याच्या 
तरतुदींनुसार व नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार केल्याचेकिंवा दिल्याचे आणि तो 
नेहमीकरिता त्यांअन्वये करण्यात आला असल्याचेकिंवा देण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून २५ , २०१ ९ / आषाढ ४, शके १ ९ ४१ 


३ 


- 


( ख ) हा अधिनियम राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार, 
शासकीय महाविद्यालयांमधील राज्याच्या कोट्यातील जागांवरील आणि खाजगी महाविद्यालयांमधील सर्व 
जागांवरील प्रवेशाकरिता असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता- नि -प्रवेश चाचणीच्या आणि इतर पात्रता निकषांच्या 
आधारे देण्यात येणाऱ्या प्रवेशांच्या संबंधात कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणतेही न्यायाधिकरण , अधिकारी 
किंवा प्राधिकारी यांच्या समोर कोणताही दावा, अपील, अर्ज , किंवा इतर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार 
नाही किंवा ती चालवता येणार नाही किंवा पुढे चालू ठेवता येणार नाही ; 

( ग ) हा अधिनियम राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार, 
कोणतेही न्यायालय , न्यायाधिकरण किंवा अधिकारी किंवा इतर प्राधिकारी, शासकीय महाविद्यालयांमध्ये 
आणि इतर खाजगी महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता-नि - प्रवेश 
चाचणी व इतर पात्रता निकषांच्या आधारे कोणत्याही प्रवेशाचा निदेश देणाऱ्या कोणत्याही हुकुमनाम्याची 
किंवा आदेशाची अंमलबजावणी करणार नाही. 

( १) महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता ( राज्यातील सन २०१९ चा 
शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि महाराष्ट्र अध्यादेश 

क्रमांक १३ याचे 
पदांचे) आरक्षण ( सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अध्यादेश, २०१ ९ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे. निरसन व 

( २ ) असे निरसन झाले असले तरी , उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या 
संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ( काढलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा 
दिलेला आदेश यांसह ) ही , या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या, मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये 
करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति , काढलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश 
असल्याचे मानण्यात येईल . 


२०१९ चा 

महा. 
अध्या . १३. 


व्यावृत्ती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


